श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे व इतर २१ तसेच उर्वरित 
इतर असे एकूण ७१ माजी/आजी जिल्हामंच 
अध्यक्षांना मा. न्या. श्री. शोड्टी आयोग व 
मा.न्या. श्री.जे.पद्मनाभन आयोग, या आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार वेतन व वेतनाच्या फरकाची रक्‍कम 
अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. न्यायाप्र-२०१८/प्र.क्र.४९/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक:- ३० जून, २०१८ 


वाचा:- १) महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २०००, च्या तरतूदीनुसार. 
२) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/महा/आस्था -३/२०१८/१९७२, 
दि.११.०४.२०१८. 
3) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र.१२१३/२०१७ व स्टॅम्प क्र.१०१०५/२०१८. 
बाबत मा.न्यायालयाचे अनुक्रमे दि.३१.०१.२०१८ व दि.२४.०४.२०१८ चे आदेशा. 
४) शा.नि.क्र.न्यायाप्र-२०१८/प्र.क्र.१७/२०१८/ग्रासं-४, दि.२० जून, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
श्री.रविंद्र मेहत्रास व इतर ४ माजी जिल्हा मंच अध्यक्ष तसेच, श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे व इतर २० 


माजी/आजी जिल्हा मंच अध्यक्ष यांनी मा. न्या. श्री.शेट्टी आयोग व मा. न्या. श्री.जे.पद्मननाभन आयोग या 


आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन व वेतनाच्या फरकाची रक्‍कम अदा करण्याची मागणी रिट याचिका 


क्र.१२१३/२०१७ व स्टॅम्प क्र.१०१०८/२०१८ अन्वये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे केळी आहे. सदर 


याचिकेच्या दि.३१.०१.२०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीत वरील श्री.रविंद्र मेहत्रास व इतर ४ माजी जिल्हा मंच 


अध्यक्षांना वरील आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन व वेतनातील फरकाची रक्कम रु.२५,४६,६९७/- (अक्षरी 


रु.पंचवीस ळाख सेहेचाळीस हजार सहाही GIG फक्‍त) इतकी अदा करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने 


संदर्भ क्र.४ अन्वये घेतला आहे. वरील ५ माजी जिल्हामंच अध्यक्षांव्यतिरिक्‍त उर्वरित श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे 


व इतर २१ पात्र माजी/आजी जिल्हा मंच अध्यक्षांनी उपरोक्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन व वेतनाच्या 


फरकाची रक्‍कम अदा करण्याबाबतची मागणी रिट याचिकेद्वारे (Stamp क्र.१०१०५/२०१८) मा.उच्च 


न्यायालय, मुंबई येथे केली आहे. त्यानुसार मा.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.४९/ग्रासं-४ 


व इतर २१ तसेच उर्वरित इतर अशा एकूण ७१ माजी /आजी जिल्हा मंच अध्यक्षांना वरील आयोगाच्या 


शिफारशीनुसार वेतन व वेतनाच्या फरकाची रक्‍कम रु.२,८३,३६,४८२/- इतकी अदा करण्याबाबत राज्य 


आयोगाकडून संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


२.  श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे व इतर २० माजी/आजी जिल्हा मंच अध्यक्षांनी मा.न्या.श्री.शे्डी आयोग व 


मा.न्या.श्री.जे.पद्यनाभमन आयोग या आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन व वेतनाच्या फरकाची रक्‍कम अदा 


करण्याची मागणी रिट याचिका क्र.स्टॅम्प १०१०५/२०१८ अन्वये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे केली आहे. 


सदर याचिकेच्या दि.२४.०४.२०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये मा.न्यायालयाने वरील माजी/आजी जिल्हा 


मंच अध्यक्षांना (याचिकाकर्त्यांना) वेतन व वेतनाच्या फरकाची रक्‍कम अदा करण्यात यावी व त्याबाबतचा 


अनुपाल अहवाल मा.न्यायाळयात सादर करावा, असे आदेश पारित केले आहेत. 


३. महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २००० मधील नियम, ३ (१) च्या तरतुदीनुसार मा.न्या.श्री.शेट्डी आयोग 


व मा.न्या.श्री.जे.पद्यनाभमन आयोग या आयोगाच्या शिफरशीप्रमाणे जिल्हामंच अध्यक्षांना जिल्हा 


न्यायाधीशाच्या प्रथम प्रवेश वेतनश्रेणीतील किमान टप्प्यावरील अनुक्रमे रु.१६७५०/- व रु.५१,५५०/- इतके 


वेतन व त्यानुषंगाने वेतनातील फरकाची एकूण रक्‍कम रु.२,८३,३६,४८२/- इतकी अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार 


श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे व इतर २१ तसेच, उर्वरित इतर असे एकूण ७१ माजी/आजी जिल्हा मंच अध्यक्षांना 


वेतन व वेतनातील फरकाची रक्‍कम रु. २,८३,३६,४८२/- इतकी (अक्षरी रुपये दोन कोटी त्र्याऐंशी लक्ष 


छत्तीस हजार चारी ब्याऐंशी फक्‍त) इतकी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. (सोबत पात्र माजी/आजी 


जिल्हा मंच अध्यक्षांच्या नावांची यादी जोडली आहे.) परंतु, सदरहू रक्‍कम अंर्थसंकल्पीय मंजूर तरतुदीच्या 


मर्यादेत खर्च करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून वरील श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे व इतर ७० माजी/आजी 


जिल्हा मंच अध्यक्षांना (याचिकाकर्त्यांना) अदा करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च, मागणी क्र.एम-२ “२४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण ग्राहक 


संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग आणि जिल्हा मंचाची स्थापना 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.४९/ग्रासं-४ 


करणे (०४) (09) मुंबई शहर (२४०८ ०२५१) ०१” आणि मुफसल (अनिवार्य), २४०८०२६२, ०१ वेतन वभत्ते या 


लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. उक्त शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९५/अर्थ १६, दि.०१.०६.२०१८ अन्वये 


प्राप्त संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. उक्त शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०७१०१७०२१५२९०६ असा आहे. हा BSA 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Raju Kalluji Narpande 
|, o=G 


. ee 
R K | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
aj U a UJ | ou=F.C.S and C.P, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c9bb69da44e8b03c93d1a880163547 


bbb4787f2f2839b6277a2881 82cbf623cb, 
a [ p a al e cn=Raju Kalluji Narpande 
Date: 2018.07.10 17:03:48 +05'30' 


(राजू क. AGS ) 
सहपत्र : वरील प्रमाणे कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 
) अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AV 


०८ 


o~ 


4 


प्रधान सचिव, (विधी व न्याय), मंत्रालय, मुंबई 

अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 

उप सचिव, ग्रा.सं.४ (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) 

१०)वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 

११) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 

१२)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ मुंबई,/नागपूर 
) 
) 


an 


S 


won 


93) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र  मुंबई,/नागपूर 

१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (द्वारा वित्तीय सल्लागार व उपसचिव) 

१५) श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे व इतर ७० माजी/आजी जिल्हा मंच अध्यक्ष (राज्य आयोगा मार्फत) 
१६ )निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.४९/ग्रासं-४ 


श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे व इतर ७१ माजी/आजी जिल्हा मंच अध्यक्ष यांची नावे व त्यांना अनुज्ञेय 


असलेले वेतन व वेतनाच्य फरकाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. । अध्यक्षाचे नाव अंदाजित रक्‍कम 
(१८. | ळे श्री.व्ही.डी.ढवळे ७,३६,३१७/- 
=) श्री.एस.डी.मडके ६,७२,६६८/- 
३ श्रीमती एस.एस.म्हात्रे ८,००,३८८/- 
४. श्री.यू.व्ही.जवळीकर ७,१४,८६८/- 
षु. श्री.एम.बी.पवार ७,७९,७५१/- 
६. श्रीमती एस.पी.भोसले ७,५३,८९५/- 
७ श्री.एम.एस.सोनवणे ७,१८,२३२/- 
ह. श्रीमती व्ही.व्ही.दाणी ७,२८,५४३/- 
९. श्री.ए.डी.अळझी ५,१५,४५४/- 
१०. | श्रीमती एन.के.संत ७,४२,३८६/- 
तीव... | १. | श्री.एस.पी.बोरवाल ७,८७,९६८/- 
१२. । श्रीमती ए.जी.सातपुते ६,६६,०४१/- 
१३. । श्रीमती एस.बी.कुलकर्णी ७,३६,६२२/- 
१४. | श्री.पी.पी.निटुरकर ७,२३,४४५/- 
१५.  । श्रीमती एस.एम.उंटवाले ७,१४,१८३/- 
१६.  ।श्री.व्ही.सी.प्रेमचंदानी ६,४०,१२८/- 
qo.  ।श्री.जी.एन.देसाई ७,४६५/- 
१८.  ।श्री.डी.डी.मडके ९,१६,९४९/- 
१९. ।श्री.एन.एन.बोरकर ३,२००/- 
20. श्री.बी.के.शिदे २,९३,४४८/- 
29. श्री.एस.एम.कुलकर्णी १,८८,३१३/- 
२२. श्रीमती पी.जे.सावंत ८,१६,६००/- 
२३.  । श्रीमती ए.एल.देशमुख १०,५१,६९१/- 
२४. श्रीमती एम.एम.सुखात्मे ४,१३,१३१/- 
२५. श्रीमती संगीता धायगुडे §,28,398/- 
२६. _ श्री.एल.वाय.कुलकर्णी १,७५५/- 
२७. । श्री.एम.डी.देशमुख ७,४९,३५६/- 
२८. | श्री.आर.एस.पहेलवान ७,४३,३६१/- 
२९. _श्री.जी.आर.पाटील २,३५,८३८/- 
30. श्री.भास्कर श्रीपती नागोरे १०,८९८/- 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.४९/ग्रासं-४ 


३१.  श्री.जे.टी.देसले १,३१४/- 
३२. श्री.बी.एम.सुरासे ३१,७८६/- 
३३. _।श्री.डी.एस.देशमुख ७,९५,८१६/- 
३४. । श्रीमती सुरेखा टेवरे €,20,888/- 
३५. | श्री.एन.एच.मजिठीया १,८४,३५३/- 
३६. _ श्री.एम.जी.रहाटगांवकर ७,२२,४१०/- 
३७. | AAs आर. अली २,८५,०६४/- 
३८. | श्री.आर.जी.चौधरी २,८४,३३६/- 
३९. ।श्री.आर.डी.यावळकर ६६,३५५/- 
४०. _ श्री.एस.जे.क्षीरसागर १,५१,५१५/- 
84. श्री.ए.एन.कांबळे ५,५५,९३१/- 
४२. _श्री.एस.पी.सुरजुसे ३,७९,५७१/- 
४३. | श्री.एम.एम.गुल्हाणे 3,4§3/- 
४४. | श्रीमती हाशीकला पाटील ६,५४,२५१/- 
४५. श्री.गणेश कोठेकर १,५४,७०९/- 
४६. _श्री.विवेक सोनुने १,२७,८०३/- 
४७. _श्री.पी.ए.मिश्रीकोटीकर ४,९१,४६८/- 
४८. _ श्री.आर.एस.काळे ३,७००/- 
४९. | SHIR STAT ५,६१,९०६/- 
५०. | श्रीमती आर.डी.कुंडले ८,०६,४३८/- 
५१. । श्रीमती व्ही.एन.देशमुख ३,००,३३७/- 
५२. श्रीमती पी.बी.पोटदुखे ५,४३,७२०/- 
५३. | श्री.डी.एच.रुपवते ४,१७६/- 
yy. श्री.पी.एस.केकरे १,७४,४२०/- 
५५. | श्री.आय.के.जुनेजा 3,26,382/- 
५६.  श्री.ए.एस.रणदिवे ९,७०५/- 
५७. _श्री.बी.डी.नेरकर ५,९०,२९६/- 
५८. | adil आर.बी.कलंत्री ४,२०३/- 
५९. श्री.सुनिल बागवे २,७३,५२१/- 
go. । श्रीमती अंजली म्हात्रे १,६९,०२८/- 
६१. । श्रीमती एस.ए.वाळींबे ३,२७,२३०/- 
६२. | Haris 99,48 ¢/- 
६३. | श्री.जी.एन.चौधरी २६,८३१/- 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.४९/ग्रासं-४ 


६४. _श्री.व्ही.के.पालवे ९,०७०/- 

६५. _श्री.आर.जी.सोमाणी २,५९८/- 

६६. | श्री.ए.व्ही.कुंभार 9,30,938/- 

६७. _श्री.व्ही.एन.इंगळे ६५,७४८/- 

६८. श्रीमती एम.आर.वचिद्दरवार २,९७,३०२/- 

६९. । श्रीमती सुनिता पडोळे २,३६,०९९/- 

७०. | HVE Hardt ८४,३०३/- 

७१. । श्रीमती भारती मारतीया १,६९,३२१/- 

a २,८३,३६,४८२/- 

(अक्षरी रुपये दोन कोटी त्र्याऐंशी 
लक्ष छत्तीस हजार Tat AV 
फक्‍त) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


